शासकीय अभियांत्रिकी / औषधनिर्माणशास्त्र 
महाविद्यालयातील अध्यापकांना गुणवत्ता सुधार 


योजनेंतर्गत उच्च शिक्षणाकरिता प्रतिनियुक्तीवर 
पाठविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


शासन आदेशा क्र:- प्रतिनि-२०१९/प्र.क्र. (४०/१९)/तांशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२ 


दिनांक :- ०६ जुले, २०१९ 


(१९५/९५) / तांशि-४, दि. २०/११/१९९६. 


उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-प्रतिनि-२०९५/१९५५७/ 


२) उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-प्रतिनि-२०९५/१९५५७/ 


(१९५/९५)/ तांशि-४, दि. २८/१०/१९९८. 


३) संचालक, तंत्रशिक्षण यांचे पत्र.क्र. ४/आस्था/२०१९/पी.एच.डी/२६२,दि. ३०/४/२०१९ 


शासन आदेशा:- 
शासकीय अभियांत्रिकी / औषधनिर्माणशञासत्र महाविद्यालयातील खाली नमूद केलेल्या 
अध्यापकांची त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र. ३ येथे दर्शविलेल्या संस्थेत गुणवत्ता सुधार योजेनेंतर्गत उच्च 
शिक्षणासाठी (पी.एच.डी साठी) ३ वर्षाकरिता निवड झालेली आहे. 


अ.क्र अध्यापकाचे नाव, पदनाम व कार्यरत संस्थेचे नाव पी.एच.डी साठी ज्या संस्थेत निवड 
झाली आहे त्या संस्थेचे नाव 
शि २ ३ 
विद्युत अभियांत्रिकी 
१. श्रीमती उज्वला वि. डोंगरे, सहायक प्राध्यापक, विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, 
शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अमरावती नागपूर 
२. | श्री. श्रीकांत शा. मोपारी, सहायक प्राध्यापक, हासकीय | वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालय, 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, औरंगाबाद सांगली 
अणुविद्युत अभियांत्रिकी 
३. | श्री. प्रशांत ल. पाईकराव, सहायक प्राध्यापक, शासकीय | श्री गुरुगोविंदसिंघजी अभियांत्रिकी व 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अमरावती GAT संस्था, नांदेड 
उपकरणीकरण अभियांत्रिकी 
४. श्री. नितीन सु. पाठक, सहायक प्राध्यापक, शासकीय । श्री गुरुगोविंदसिघजी अभियांत्रिकी व 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अमरावती Gaara संस्था, नांदेड 
५. | श्री. अरुणमा. डोंगरदिवे, सहायक प्राध्यापक, शासकीय । श्री गुरुगोविदर्सिघजी अभियांत्रिकी व 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगाव Gaara संस्था, नांदेड 
ऱ्ह श्री. चंद्रकांत म. कदम, सहायक प्राध्यापक, शासकीय । श्री गुरुगोविदरसिघजी अभियांत्रिकी व 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर तंत्रशास्त्र संस्था, नांदेड 
७. | श्रीमती निवेदिता प्र. वाघ, सहायक प्राध्यापक, शासकीय | अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे 


अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अवसरी 


शासन आदेडा क्रमांकः प्रतिनि-२०१९/प्र.क्र. (४०/१९)/तांशि-१ 


माहिती तंत्रज्ञान 
८. श्री. प्रश्ञांत बा. , सहायक प्राध्यापक, शासकीय THT ऑफ इंजिनिअरिंग, उस्मानिया 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कराड विद्यापीठ, हैद्राबाद 
संगणक तंत्रशास्त्र 
९. श्री. विकूल ज. पवार, सहायक प्राध्यापक, शासकीय Teo ऑफ इंजिनिअरिंग, उस्मानिया 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, औरंगाबाद विद्यापीठ, हैद्राबाद 
यंत्र अभियांत्रिकी 
१०. श्री. उमाकांत ना. BAe, सहयोगी प्राध्यापक, शासकीय आय. आय. टी., रुडकी 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, औरंगाबाद 
1 aT 
११. । श्री.हषिकेशा नं. गुप्ता, सहायक प्राध्यापक, शासकीय आय. आय. टी., रुडको 


औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय, अमरावती 


2. 


त्यानुषंगाने उपरोक्त नमूद अध्यापकांना संदर्भाधीन क्र.१ व २ येथे नमूद शासन निर्णयांमधील 
अटी व शर्तीच्या अधीन राहून पुढील ०३ वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यास शासनाची 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१, 
२. 


प्रतिनियुक्ती पूर्ण निर्धारित कालावधीकरिता राहील. 
प्रतिनियुक्‍्तीच्या काळावधीत संबंधित अध्यापकाच्या जागेवर दुस-या व्यक्‍तीची नियुक्‍ती 
करण्यास मान्यता राहील. 


. उपरोक्त अध्यापकांना खाळील अट क्र.८ चे अधीन राहून त्यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या 


कालखंडात नियमानुसार अनुज्ञेय असलेले वेतन व भत्ते देय राहतील. 


. त्यांच्या वेतनाव्यतिरिक्‍त ज्या संस्थेत त्यांना प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यात आले आहे, त्या 


संस्थेने त्यांना विद्यावेतन / शिष्यवृत्ती दिल्यास ती स्वीकारण्यास त्यांना परवानगी देण्यात 
येत आहे. 


. Wega ठिकाणी जाण्यासाठी किंवा प्रतिनियुक्‍तीच्या काळावधीत तसेच 


प्रतिनियुक्ती संपल्यावर मुख्यालयात परत येण्यासाठी त्यांना प्रवासभत्ता वा दैनिक भत्ता 
अनुज्ञेय राहणार नाही. 


. उपरोक्त सर्व अध्यापकांना त्यांच्या उर्वरित सेवा काळावधीत कधीही अध्यापन रजा घेता 


येणार नाही व तसे बंधपत्र प्रशिक्षणासाठी जाण्यापूर्वी त्यांना संबंधित प्राचार्यांमार्फत 
संचालक, तंत्रशिक्षण यांचेकडे सादर करावे लागेल. 


. संबंधित अभ्यासक्रमासाठी करारनिर्दिष्ट काळापेक्षा जास्त कालावधी वाढवून मिळण्यास 


त्यांनी अर्ज केल्यास प्रतिनियुक्‍तीच्या वाढलेल्या कालावधीसाठी त्यांची देय व अनुज्ञेय रजा 
समजण्यात येईल. 


. प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर शासनाची सलग ०६ वर्षे सेवा करण्याचे बंधपत्र त्यांना 


प्रशिक्षणासाठी जाण्यापूर्वी द्यावे लागेल. हे बंधपत्र त्यांना शासन पत्र सामान्य प्रशासन विभाग 
क्र.एसआरव्ही-१०६८/डी-१०/, दि. १५/१०/१९९८ सह शासन ज्ञापन सामान्य प्रशासन 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः प्रतिनि-२०१९/प्र.क्र. (४०/१९)/तांशि-१ 


विभाग क्र. एसआरव्ही-१०६९, दिनांक २१/०६/१९७९ मध्ये विहीत केल्याप्रमाणे संबंधित 
प्राचार्यांमारफत संचालक, तंत्रशिक्षण यांचेकडे सादर करावे लागेल. 

९. उपरोक्त अध्यापक हे जर त्यांचे प्रशिक्षण अर्धवट सोडून येतील किंवा बंधपत्राप्रमाणे 
शासनाची सेवा करणार नाहीत, तर त्यांच्याकडून शासनाने त्यांच्यावर केलेला संपूर्ण खर्च 
प्रचलित व्याजासह वसूल करण्यात येईल. 

१०. प्रतिनियुकक्‍्तीचा कालावधी सेवाकाळ म्हणून समजण्यात यावा. 

११. सदर प्रशिक्षणासाठीची प्रतिनियुक्ती त्यांच्यापेक्षा ज्येष्ठ असलेल्या कर्मचा-यांच्या अगोदर 
पदोन्नतीसाठी आधारभूत ठरु SHUN नाही. 

३. उपरोक्त सर्व अध्यापकांना प्रतिनियुक्‍तीसाठी कार्यमुक्त करण्यापूर्वी उपरोक्त क्र.२ (६) व २ (८) 
येथे नमूद बाबींवरील बंधपत्रे अध्यापकांकडून घेण्याची संबंधित संस्थाप्रमुखांनी दक्षता घ्यावी. उपरोक्त 
सर्व अध्यापकांना संस्थेतून कार्यमुक्त केल्याच्या दिनांकापासून त्यांचा प्रतिनियुकक्‍्तीचा कालावधी सुरु 
होईल. 

४. असे प्रमाणित करण्यांत येते की, उपरोक्त सर्व अध्यापकांना गुणवत्ता दर्जा सुधार कार्यक्रमानुसार 
पी. एच. डी. अभ्यासक्रमासाठी प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यात आले नसते तर, वरील अभ्यासक्रमाच्या 
काळात ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते. 

५. सदर आदेशा संदर्भाधीन क्र. १ व २ येथे नमूद शासन निर्णयामधील तरतूदीनुसार सक्षम 
प्राधिका-याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

६. सदर शासन Beat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७०६१४३७२३४३०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sameer 1 य. 
Laxman Dhere ‘tcc 
(समीर ढेरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित सर्व अध्यापक (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 
प्रत, 


१. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३. सहसंचालक, तंत्रशिक्षण, विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद/ नागपूर/ पुणे/ अमरावती/ 
नाशिक. 

४. प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, औरंगाबाद/ अमरावती/ जळगाव/ चंद्रपूर/ 
अवसरी / कराड (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेडा क्रमांकः प्रतिनि-२०१९/प्र.क्र. (४०/१९)/तांशि-१ 


५. प्राचार्य, शासकीय औषधनिर्माणशास्र महाविद्यालय, अमरावती (तंत्रशिक्षण 
संचालनालयामार्फत) 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद/ अमरावती/ जळगाव/ चंद्रपूर/ पुणे / सातारा 

८. निवड नस्ती/ तांशि-१. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


